अधीक्षक अभियंता, तापी -गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन मंडळ जळगाव व त्या अंतर्गत 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत 
व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व कार्यकारी 
अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत स्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३.११.२०१८. 


संदर्भ: १) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/३१६३, दि.०१.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: सीओई २०१७/प्र.क्र.१००/ज.वि., दिनांक २६.०४.२०१८ 

शासन निर्णय: 

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ११ 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी किंवा त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी 
कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
(तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 
२. या पदांवर होणाऱ्या आस्थानेवरील खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१-मोठे व 
मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sera, (अनिवार्य) (४७०१ आय oy)” व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील ११ पदांचा वेतनावरील खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ - मोठे 
व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०२) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (02) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली sistas (उर्वरीत महाराष्ट्रो(कार्यक्रम), (४७०१ एच ८९९)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८११०३१५२१२५१२२७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
DN: rent O' rashtra, 


९७० 
)0032, st=Maharashtra, 
255. :3111706493803306826108697532 


Dnyandeo 
Anan d aBa ga de क 00000 यी 


1@7374da487ed5ee3e377def65, 


Be 
Be 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
सोबत:- विवरणपत्र. झासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, तापी- गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 
६. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
७. कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद. 
८. कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
९. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


शासन ज्ञापन क्रमांक : सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/ज.वि, दि.०३.११.२०१८ चे 
विवरणपत्र १ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 


अ.क्र पदनाम कार्य.अभि.,गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी | उप.,अभि.गोदावरी | उप.,अभि.गोदावरी | उप.,अभि.गोदावरी | कार्य.अभि.,गोदावरी | कार्य.अभि. 
जलविद्युत व उपसा जलविद्य व | जलविद्यु व | जलविद्युत व उपसा | जलविद्युत व जलविद्युत व उपसा | गोदावरी ofa. व 
सिंचन विभाग, उपस सिंचन | उपसा सिंचन | सिंचन उपविभाग । उपसा सिंचन सिंचन विभाग, | उ.सि.वि, 
औरंगाबाद परि क्र. १, | उपविभाग क्र. २. क्र. ३. औरंगाबाद । विभाग, नाशिक औरंगाबाद 
संगम नांदेड उपविभाग क्र ४ व ४ उपविभाग 
लातूर कार्य. अभि. गो. 
ज.वि.व उ.सिं.वि 
नाशिक 
i | 2 3 | है |] ५ & | ७ | ८ ९ 
| कार्यकारी शाक शिका शकि 1 | शकि विकि ne 
अभियंता 
२ उप अभियंता शिका शश Le pF fe शिका a & 
3 कनिष्ठ अभियंता/ 8 शि शा 8 3 शा १४ 
शा.अ./स.अ. 
श्रेणी-२ 
४ विभागीय शिका aa | शकि शकी शिका शि 
लेखापाल 
षु प्रथम लिपिक शि Le Se ae foe a Lee] 
वरिष्ठ लिपिक ३ 1 आ. a Ee fF pt ८ 
७ कनिष्ठ लिपिक षु शि शि शि २ शि शि 
/लिपिक 
टंकलेखक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


८ भांडारपाल ॥_ 


९ सहा. आरेखक Ls 


ie अनुरेखक २ 


ze 4 वाहनचालक शिक ळर 


Loe षु 


१२ शिपाई 4 


=. wa 


93 चौकीदार २ 


१४ तारतंत्री शिळ 


१५ वीजतंत्री = 


एकूण २४ 


4 ६८ 


Maharashtra, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
DN: c=IN, o=Government Of 
= Department, 


Dnyandeo 
Ananda 
Bagade 


st=Maharashtra, 
-c6c9C3f1 17cf64b38033df6ee6 108697532 
199444360791 643585 16, 
857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf41 


4da487edSee3e377def65, 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


aaa निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक :सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/ज.वि, दि.०३.११.२०१८ चे 


विवरणपत्र २ 
रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद 
mz श्री.अयुब मोहमद इनामदार वाहन चालक दि.३१/०७/२०२२ 
२ श्री. पुंडलिक नाना खोडके मदतनीस दि.३१/०१/२०२४ 
3 श्री. हरीचंद कचरु जैन मदतनीस दि.३०/०६/२०१९ 
४ श्री.जीतबहादुर CATA थापा चौकीदार दि.३१/१२/२०२२ 
षु श्री. अशोक वामनराव गायकवाड चौकीदार दि.३१/०३/२०१९ 
६ श्री. इर्षाद अब्दुल हादी मजुर दि.३०/११/२०२४ 
9 श्री. विठ्ठल भागा सोनावणे तांत्रिक दि.३०/०३/२०२४ 
मदतनीस 
८ श्री.सय्यद अब्बास हुसेनभाई सहायक दि.३१/०३/२०२१ 
जोडारी 
९ श्री.सुभाष भानुदास भांगरे चौकीदार दि.३१.०५.२०२६ 
एकूण ०९ 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
i ह| श्री.केसन धाया विघ्ने वाहनचालक दि.३१.०५.२०२४ 
२ श्री.अमरसिग कलिसिग क्षेत्री चौकीदार दि.२८.०२.२०२३ 
एकूण ०२ 
एकूण पदे शकि आं 
Dnyandeo - 


Ananda Bagade : 


Di 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


